RNINo . MAHBIL06425 / 13/ 1/ 2011 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


FREta 


GSMRI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ७ - १३, २०१७ / भाद्र १६ - २२ , शके १९३९ 


[ पृष्ठ १ 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विकास/ आस्था/ ग्रापं / कावि - ४५६/ २०१७. - ग्रामपंचायत घोटावडे, तालुका पन्हाळा येथील ग्रामपंचायत कार्यकारणी ९ सदस्यांची आहे. 
त्यापैकी ५ सदस्यपदे अनर्ह ठरविण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे त्यांना कोणतेही कामकाज पाहता येणार नाही. ४ सदस्यांची कार्यकारणी अस्तित्वात 
राहिलेली आहे. ग्रामपंचायत घोटावडे, तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर या ग्रामपंचायतीची मुदत दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी संपणार आहे . 

त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , कोल्हापूर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जा . क्र. जिपको /पंचायत/ कावि -२/प्रशासक / 
२०१७, दिनांक १५ जून २०१७ व जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांनी पत्र क्रमांक कार्यासन - १२ - ड / ग्रापं / आरआर- २९४/ २०१७, दिनांक २० जुलै २०१७ 
अन्वये मौजे घोटावडे, तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर येथील ग्रामपंचायत सदस्यांच्या निम्यापेक्षा जास्त जागा रिक्त असल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
अधिनियम , १९५८ मधील तरतूद १४५ ( १- अ) नुसार ग्रामपंचायत विघटन करणेबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केलेला आहे . 

सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचा अहवाल तसेच ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१- अ) मधील तरतुदी व राज्य 
निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक रानिआ - १०९६/ प्र. क्र . २/ ९६ /पंरा, दिनांक १५ जून १९९६ व ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ग्रापंनि -२०१/प्र. क्र . ५५ / ०६, दिनांक ३० जून २००१ मधील सूचना विचारात घेता मी , चंद्रकांत दळवी , विभागीय 
आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे वरील अधिकाराचा वापर करून माझेसमोर सादर झालेल्या कागदपत्रांस अनुसरून हा आदेश शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या तारखेपासून कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुका येथील ग्रामपंचायत घोटावडे बरखास्त करणेबाबत आदेश देत आहे . 


चंद्रकांत दळवी , 
विभागीय आयुक्त , 
पुणे विभाग, पुणे . 


पुणे, २ सप्टेंबर २०१७. 


एच - ४५९ , भाग एक - अ ( पु. वि . पु .) – ११ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


